सन २०२२-२३ हया वर्षाकरिता 
“वासुदेव गायतोंडे कला जीवन गौरव 
पुरस्कार” प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एडीआर-२०२४/प्र.क्र.८५ /तांशि-६, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक:- ०४ ऑक्टोबर,२०२४ 


वाचा:- १) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक एडीआर-२०१९/प्र.क्र.९४/तांशि-६, 
२ जानेवारी, २०२० 
२) कला संचालक यांचे पत्र क्रमांक डिओओ-२०२४/तीन/३०३३, दि. १२ सप्टेंबर, २०२४ 


प्रस्तावना:- 


महाराष्ट्र राज्याला कळेचा समृध्द वारसा लाभला आहे. हऱ्यकलेचे शिक्षण देणारी 
भारतातील पहिली संस्था सर ज.जी. कला महाविद्यालयाच्या स्वरुपात, सन १८५७ या वर्षी मुंबई 
येथे स्थापन झाली. राज्यातील कलाकारांनी कला क्षेत्रात राष्ट्रीय तसेच, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 
लौकिक प्राप्त केला आहे. 

eee कलेच्या क्षेत्रात महत्वाचे योगदान देणाऱ्या नामवंत व जेष्ठ कलाकारांचा यथोचित 
सन्मान करण्यासाठी "वासुदेव गायतोंडे कला जीवन गौरव पुरस्कार" प्रदान करण्याचा निर्णय, 
उपरोक्त "वाचा" येथील संदर्भ क्र. (१) च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार, 
ET कला क्षेत्रामध्ये रेखा व रंगकला या विभागातील महत्त्वाचे योगदान दिलेल्या महाराष्ट्रातील 
ज्येष्ठ व नामवंत कलाकारास सन २०२२-२३ या वर्षाचा वासुदेव गायतोंडे कला जीवन गौरव 
पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी शोध समितीची बैठक आयोजित करण्यात आलेली होती. त्यानुसार, 
संदर्भ क्र. (२) येथील पत्रान्वये शोध समितीचा प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात 
आला होता. त्यानुसार, "वासुदेव गायतोंडे कला जीवन गौरव पुरस्कार" ह्य कला क्षेत्रामध्ये रेखा व 
रंगकला या विभागातील महत्त्वाचे योगदान दिलेल्या महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ व नामवंत कलाकारास 
प्रदान करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने पुढीलप्रमाणे 
निर्णय घेण्यात आला आहे. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२२-२३ या वर्षाचा "वासुदेव गायतोंडे कला जीवन गौरव पुरस्कार", हऱ्य कला 
क्षेत्रामध्ये रेखा व रंगकला या विभागातील महत्त्वाचे योगदान दिलेल्या महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ व 
ख्यातनाम कलावंत श्री. लक्ष्मण श्रेष्ठ यांना प्रदान करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. या पुरस्काराचे स्वरुप रक्‍कम रु. ५.०० लक्ष, स्मृतीचिन्ह व सन्मानपत्र असे आहे. सदर 
पुरस्कार प्रदान करण्याबाबत संचालक, कला संचालनालय, मुंबई यांनी पुढील कार्यवाही करावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एडीआर-२०२४/प्र.क्र.८५ /तांशि-६ 


०३. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४१००४१५२८४७३५०८ असा आहे. सदर 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by HUSSEIN ALIMIYA MUKADAM. 
H E | N A [| M YA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HIGHER AND TECHNICAL 
EDUCATION DEPARTMENT, 
2.5.4. [542d 1 ef02798f37eb2f964c23fcdfbd&b40c5378934679289bc 
MUKADAM Sencar ena 


8 


, डॉन ra, 
1487 1BBGE825B5F9341 BD3AESS9ABF68B1B3E47C8C1 
HUSSEIN ALIMIYA MUKADAM 

15 +05'30" 


(हुसेन अ. मुकादम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१ 


मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

श्री. लक्ष्मण श्रेष्ठ, ७१४, रस्ता क्रमांक १२, खार टेलिफोन एक्सेज जवळ, खार (प.) मुंबई Yoo ०५२. 
महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परीक्षा / लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

संचाळक, कला संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८) निवड नस्ती (ताशि-६), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


AD 


AN 


oC 


SG mo FS 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


